वाचा:- 


8) 


Go 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे 
नोंदणीकरण, सवलती व काम 
वाटप समिती रचना व 
कार्यपध्दतीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 
तारीख: ०५ एप्रिल, २०२३ 


शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.ग्रासयो-२००७/प्र.क्र.०१/ योजना-९, 
दि. ०८.०५.२००७ 

शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१०/२७५/प्र.क्र.१७२/ 
पंरा-७, दि. १९.१०.२०११ 

शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग,क्र.निविदा-२०१४/प्र.क्र.२६०/पंरा-७, दि. २७.०५. २०१५ 
शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग,क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१४८/योजना-९, दि. ०२.१२.२०१६ 
शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.११४/पंरा-७, दि.०४.०८.२०१७ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.सीएटी-२०१७/प्र.क्र.६९/इमारती-२, 
दि.३१.०५.२०१८ 

शासन शुद्धीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.सीएटी-२०१७/प्र.क्र.६९/इमारती-२, 
दि.१६.०८.२०१८ 

शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्र.ग्रासयो-२०१९/प्र.क्र.११२/बांधकाम-२, 

दि. ३०.०६.२०२० 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मातंस ०५४/३१/२०१६/३९, दि.११.०५.२०२१ 


) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्र.निविदा-२०२१/प्र.क्र.७८/बांधकाम-४, 


दि. २७.०५.२०२१ 


११)शासन आदेशा, ग्रामविकास विभाग, क्र. ग्रासयो-२०१९/प्र.क्र.११२(भाग-३)/बांधकाम-२, 


१२ 


दि.१०.०६.२०२१ 


) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, यांनी दि. २८.१०.२०२१ 


रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला समिती अहवाल. 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामविकास विभागामार्फत त्रि-स्तरीय पंचायती 


राज संस्थाच्या अखत्यारितील विकास कामे पार पाडण्यासाठी मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित 


बेरोजगार अभियंत्यांना ग्रामविकास विभागामार्फत नोंदणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 


सदर शासन निर्णयान्वये प्रथम सुशिक्षित बेरोगजार अभियंता यांचे नोंदणीकरण, सवलती व कामवाटप 


समिती रचना व कार्यपध्दतीबाबत तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. सदर तरतूदीमध्ये या विभागाच्या 


संदर्भाधीन क्र. २, ३, ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आल्या. 


संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 


बेरोजगार अभियंत्यांना प्रथम नोंदणी वर्ग-४ प्रमाणे रु. १५० लक्ष पर्यंतची कामे देण्याबाबतची तरतूद 


करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या नोंदणीकरणाची मुदत १० वर्ष करण्यात आली व जे सुशिक्षित 


बेरोजगार अभियता नोंदणीकृत आहेत त्यांच्या नोंदणीच्या उर्वरित कालावधीसाठी देखिल रु. १५० लक्ष 


पर्यंतच्या कामाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. 


या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलतींमध्ये वाढ करणेबाबतची 


मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व वैयक्तिक अर्जदार यांनी केली होती. याबाबत मा. 


लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद कार्यालये, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व वैयक्तिक अर्जदार 


यांच्याकडून प्राप्त झालेले निवेदने, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक ३१.०५.२०१८ 


रोजीच्या शासन निर्णयामधीळ तरतूदी/नियम यांचा अभ्यास करुन सदर तरतूदी जिल्हा परिषद/ 


पंचायत समिती यांना लागू करणे Bay आहे किंवा कसे याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 


करण्याच्या अनुषंगाने श्रीमती सातपुते, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे 


यांच्या अध्यक्षतेखाळी शासन आदेशा, दिनांक १०.०६.२०२१ अन्वये समिती गठित करण्यात आली 


होती. सदर समितीने दिनांक २८.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


सदर अहवाल ARAM स्विकारला असून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी 


संबंधीत समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील काही 


तरतूदी अधिक्रमीत करुन नविन सुधारित तरतूदी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी 


संबंधीत संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील सद्यस्थितीत लागू असलेल्या इतर तरतूदी यांचे 


एकत्रिकरण करुन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत सर्वसमावेशक धोरण तयार 


करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 

शासन निर्णय:- 

१) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरण :- 


gata बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरणासाठी पुढील अर्हता/बाबी आवश्‍यक 


असतील :- 


१.१.सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 


१.२. शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी अथवा; महाराष्ट्र राज्य 


तांत्रिक परीक्षा मंडळाने विहित केळेली स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदविका अथवा ; 


राज्याबाहेरील शासन मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थामधुन प्राप्त केलेली पदवी/ पदविका तथापि 


अशी पदवी/ पदविका ही राज्याच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविकेच्या समकक्ष असणे 


आवड्यक आहे. 


१.३.सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्यापासून १० वर्षाच्या आत विहित 


नमुन्यात (परिशिष्ट-१ नुसार) अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. 


१.४.सदर अभियंता बेरोजगार असल्याबाबत आणि कुठेही नोकरी करत नाही अशा आझड्ायाचे 
प्रतिज्ञापत्र. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


१.५.सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. 


संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामविकास विभागांतर्गत स्वतंत्र नोंदणीकरणेबाबत 


वर्ग-१ ते ९ पर्यंतच्या संवर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदारासाठी कामाच्या रकमेची मर्यादा निश्चित 


करण्यात आलेली आहे. यामधीळ वर्ग-५ प्रमाणे स्थापत्य बेरोजगार अभियंत्यांना प्रथम नोंदणी देण्यात 


यावी म्हणजे स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना रु. ५० लक्ष पर्यंतची कामे देण्यात यावीत. 


3.नोंदणीची मुदत:- सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीकरणाची मुदत नोंदणीकरण 


केल्यापासून १० वर्ष इतकी राहील. जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृत आहेत त्यांच्या 


नोंदणीच्या उर्वरित काळावधीसाठी देखील रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या कामाची मर्यादा ठेवण्यात येत आहे. 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर नोंदणीचे नुतनीकरण हे 


स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून होते. त्यामूळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत 


संपल्यानंतर त्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचा पदाधिकारी/ सदस्य राहता येणार नाही. 


४.१ विनास्पर्धा कामे:- 


४.१.१ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांच्या नोंदणी कालावधीत विनास्पर्धा देण्यात 


येणाऱ्या एकूण कामांची मर्यादा रु. १०० लक्ष पर्यंत करण्यात येत आहे. 


४.१.२ ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दहा वर्षाच्या कालावधीत रु. १०० लक्ष रकमेची कामे 


विनास्पर्धा मिळालेली नसतील sar सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना त्यांची मूळ दहा वर्षे पर्यंतची 


नोंदणी मर्यादा, त्यांचा रु. १०० लक्ष रकमेचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त पुढील पाच 


वर्षापर्यंत यापैकी जी बाब लवकर पूर्ण होईल तोपर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, सुशिक्षित 
बेरोजगार अभियंत्याने नोंदणीची मुदत वाढविणेबाबत विनंती अर्ज करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


४.१.३ शासनाने रु.१० लक्ष अंदाजपत्रकीय किंमती वरील सर्व कामांना ई-निविदा पध्दती 


अवलंबिलेली असल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना रु. १० लक्ष च्या आतील कामे 


विनास्पर्धा लॉटरी पध्दतीने देण्यात यावीत तर रु. १० लक्ष व त्यावरिल किंमतीची कामे ई-निविदा 


पध्दतीने देण्यात यावीत. 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी प्रत्येक ई-निविदा प्रक्रीयेमध्ये भाग घेतांना परिशिष्ट-२ नुसार 


“बंधपत्र” सादर करणे आवश्यक राहील. 


8.9.8 सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना विना निविदा लॉटरी पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या कामांच्या 


नोंदी ठेवण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता निहाय नोंदवही ठेवण्यात यावी. सदर 


नोंदवहीमध्ये संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केलेल्या कामाच्या नोंदी आणि सदरचे 
काम यडास्वीरित्या पूर्ण केल्याबाबतचे अभिप्राय संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून घेण्यात 


यावेत. 


४.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीची कमाल मर्यादा जरी रु. ५० लक्ष असली तरी नवीन 


नोंदणी झालेला सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता पहिले काम रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या 


मर्यादेत घेऊ शकेल. रु.१५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील कामासाठी कोणतीही पूर्वानुभवाची 


आव्यकता नसेल. 


तसेच रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील काम यडवास्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतरच 


सदर अभियंता रु. ५० लक्ष अंदाजपत्रकीय किमती पर्यंतचे काम करण्यासाठी पात्र असेल. म्हणजेच 


रु. १५ लक्ष ते रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या अंदाजित किंमतीचे काम करण्यासाठी रु. १५ लक्ष पर्यंत किमतीचे 


काम समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचा पूर्वानुभव आवऱ्यक राहील. 


caine जगर्व तेत तत गि aman 


ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांनी रु. ५ लक्ष चे कामे यशस्वीपणे पूर्ण केली 


आहेत त्यांना रु. १५ लक्ष चे कामे देण्यात यावीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांची 
पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


नोंदणी संख्या कमी आहे परंतू जिल्हा परिषदेकडे १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद सेस निधी 


यामधून विद्यूत (हायमास्ट/ सोलर) प्रकारच्या कामाची निवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तरी एका 


काम वाटपात विद्युत कामे ३ ऐवजी ५ कामे देण्यात यावीत. 


६. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेकडून घ्यावयाचे हमीपत्र -: 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना लॉटरी पध्दतीने अथवा ई-निविदेद्वारे काम मिळाल्यास 


काम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत तसेच काम गुणवत्तापूर्ण करण्याबाबतचे हमीपत्र प्रत्येक 


कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी देणे बंधनकारक असेल. 


9. कामवाटप प्रमाण :- 


७.१ सद्यस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुशिक्षित 


बेरोजगार अभियंता यांचे कामवाटपाचे सध्या असलेले ३३ टक्‍के चे प्रमाण वाढवून ४० टक्के 


करण्यात येत आहे व मजूर सहकारी संस्था यांचे कामवाटपाचे प्रमाण ७ टक्के ने कमी करुन 


२६ टक्के करण्यात येत आहे. 


यानुसार ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९, 


दिनांक २५.०३.२०१५ मध्ये विहित केलेली कामे करण्यास ग्रामपंचायतीने असमर्थता 


दर्शविलेली असेळ, अशी उपलब्ध होणारी कामे संबंधीत जिल्हा परिषदांनी २६:४०:३४ या 


प्रमाणात मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत नियमीत 


कंत्राटदार त्या त्या गटांतर्गत निकोप स्पर्धा निर्माण होईल अशा पद्धतीने कामवाटप ई-निविदा 


कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन देणे बंधनकारक राहील. 


७.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना १० टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार 


अभियंता यांच्या राखीव कोट्यामधूनच (vo टक्के) देण्यात यावीत. म्हणजेच सुशिक्षित 
बेरोजगार अभियंता यांचेसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण उपलब्ध कामांच्या १० % ची कामे 
पृष्ठ १४ पैकी ६ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना ई-निविदा पध्दतीने देण्यात यावीत. परंतु 


जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, सहकारी संस्थेमध्ये समाविष्ठ असतील त्यांना सुशिक्षित 


बेरोजगार अभियंत्यांच्या कोट्यातील स्वतंत्र कामे मिळणार नाहीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार 


अभियंता सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्र त्यांची नोंदणी ज्या जिल्ह्यामध्ये केली असेल त्या 


संबंधित जिल्ह्यापुरतेच राहील. 


८.१ कामवाटपासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी पासबुकसह स्वत: उपस्थित असणे 


बंधनकारक करण्यात येत आहे. 


८.२ तारण ठेव भरण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना इतर कंत्राटदाराप्रमाणेच 


मानण्यात येईल. 


८.३ नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या संवर्गातील पदवी/ पदविकाधारक स्थापत्य 


अभियंता कंत्राटदारासाठी परिशिष्ट-३ नुसार विहित नमून्यामधील रु. ५ लक्ष अंदाजित 


किमतीपर्यंतची कामे आरक्षित करण्यात यावीत व ही कामे अशा अभियंता कंत्राटदारांना निविदा 


बोळवून शासनाच्या विहित नियमानूसार स्पर्धात्मक पदध्दतीने देण्यात यावीत. अशा कामांच्या 


निविदा बोलवितांना या कामाकरीता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या संवर्गातंर्गत नोंदणीकृत 


पदवी/ पदविकाधारक (स्थापत्य) अभियंता कंत्राटदार निविदा भरण्यास पात्र राहतील याचा 


स्पष्ट उल्लेख निविदा सूचनेत करण्यात यावा. 


८.४ एक किंवा दोन अथवा मोजक्याच निवडक विविक्षित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना 


काम देण्याचे टाळावे. तसेच सर्वसाधारणता: एका सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याला त्या 


संस्थेच्या आर्थिक व इतर मर्यादपेक्षा अधिक काम देण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


९. तंट्याचे वेळी लवाद:- जर काम देणारे संबंधित खाते व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेमध्ये तंटा 


निर्माण झाल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम 


राहील. हा निर्णय लवादाचा निर्णय म्हणून न राहाता प्रशासकीय निर्णय म्हणून समजला जाईल. 


१०. गोपनीय अहवाल:- नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या कामाबाबतचा गोपनीय 


अहवाल, काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यकारी अभियंता हे लिहितील व सदर गोपनीय अहवाल 


जतन करतील. 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिलेल्या कामाची अद्ययावत नोंद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 


पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ च्या कलम १४७ नमूना क्र. ४८ मध्ये ठेवण्यात यावी. 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नियमित कंत्राटदार म्हणून 


नोंदणी देतांना त्यांच्या गोपनीय अहवालांमधील sara विचार करणेत यावा. 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेमार्फत कार्यान्वित होणाऱ्या e-Tendering कामांचे सनियंत्रण 


करण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात यावी. सदर समितीची रचना व कार्यपध्दती 


खालीलप्रमाणे राहील :- 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष 


कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा मुख्यालयात कार्यरत | सदस्य सचिव 


सदस्य सचिव यांचे अखत्यारितील ळेखापाल/ कार्यालयीन अधिक्षक हा त्यांना मदतनीस 


राहील. 
पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


समितीची कार्यपध्दती :- 


१) 


संबंधीत ग्रामपंचायतीने काम करण्यास नकार दिल्यास रु. ५ ते १५ लक्ष किंमतीपर्यंतच्या 


कामाचे वाटपासाठी मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत 


नियमित कंत्राटदार यांच्यामध्ये २६:४०:३४ या प्रमाणात कामे निश्चित करावीत. 


समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला (सुट्टी असल्यास पूढील कामाच्या दिवशी) 


दुपारी होईल. तसेच कामाची उपलब्धता निकड यानूसार जादा बैठका होतील. 


सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांची ठेकेदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या 


कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून समिती नोंदणीची यादी मागवेळ. तसेच सदर कार्यकारी 


अभियंता यांची सदर यादी पुरविण्याची जबाबदारी राहील. 


समिती योग्य अश्या मंजूर कामांची यादी बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागाकडून 


मागवून घेईल. तसेच सदर कार्यकारी अभियंता यांची सदर यादी पुरविण्याची जबाबदारी 
राहील. 
ग्रामपंचायती /मजूर सहकारी संस्था /सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकडून कामे 


मिळविण्यासाठी जेवढे अर्ज समितीकडे प्राप्त होतील त्याची यादी तसेच कोणत्या कामासाठी 


किती ग्रामपंचायती /मजूर सहकारी संस्था /सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता इच्छूक आहेत 


याबाबतची सर्व माहिती सूचना फलकावर जाहीर करण्यात येईल. सदर बाबतीत निस्पृह्ृता व 


पारदर्शकता कटाक्षाने पाळण्यात यावी. 


जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था कामासाठी इच्छापत्र देतील तेंव्हा त्या 


सोबत त्यांना देण्यात आलेले कामाचे पासबुक सादर करणे आवश्‍यक आहे. जर पासबुक सादर 


केळे नाही तर त्याने एकदा काम नाकारले असे गृहीत धरण्यात येईल व अशा स्थितीत 


इच्छापत्र असले तरी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता/ मजूर सहकारी संस्था यांचे नाव विचारात 


घेतले जाणार नाही. 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


७) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था यांना समितीमार्फत कामांचे वाटप 


करतांना त्यांनी स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून घेतलेली एकूण कामे व अशा संस्थांना समितीमार्फत 


देण्यात यावयाची कामे अशा सर्व कामांची संख्या एका वेळी तीन पेक्षा जास्त होणार नाही व 


त्यांना विहित केलेल्या पतमर्यादेच्या बाहेर कामे दिली जाणार नाहीत याबाबतची दक्षता 
समितीने घ्यावी. 
८) ई-निविदेनूसार पात्र ठरणाऱ्या घटकांना कामे देण्याबाबत योग्य ते निर्णय घेण्याचे अधिकार 


समितीस राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०५१६०५०८२२२० असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL PRASHANT 
VINAYAKRAO 


p ATl | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526 
p RAS H A NT 143e814db5f8c505422af66a5628314537e, 
pseudonym=52A6F57E50F36E268CFB25B459 
7BB272A28E8E8C, 


Vi N AYA K RAO serialNumber=9524CAB2DS5A858B4A01FF72F 
5CAESFDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88E 
९8700, cn=PATIL PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.04.05 17:42:16 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मंत्री, ग्रामविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा, मुंबई. 


अतिरिक्त मुख्य सचिव,ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो), ग्रामविकास विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 


१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


११.अधिक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (सर्व) 


१२.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


१३.कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद (सर्व) 


१४.कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (सवी 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 


१६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 


१७.कक्ष अधिकारी, कार्यासन बांधकाम-४, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८. निवडनस्ती बांधकाम-२ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


परिशिष्ट-१ 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF DEGREE/DIPLOMA 
ENGINEERS AS CONTRACTOR 


1.Name of Applicant and 
Present and Permanent Address 

2. Date of Birth 

3. Place of Birth 

4. Technical Qualification with year of passing 
(Degree / Diploma, Name of Institute/University) 

5. Place of Business 

6. Name of Bankers and Full Address 


7. Class in which enrolment is sought 


8. Whether enlisted in the Department or any other Organization. If so, State the 
Category and enclose copy of certificate 


I certify that I have not been/will not get myself registered as Contractor in the 
Department under more than one name. 


Signature of Applicant. 
Date :- 
Place  :- 


Enclosure: 


*1. Certified copy of Degree / Diploma Certificate. 
*2. Certified copy of Domicile Certificate, 
3.Certificate from Director, Technical Education, Government of Maharashtra. 
if Degree Diploma is obtained from University/Polytechnique of State/Union 
Territory other than Maharashtra State. 
4. Passport size photos (3 copies). 
5.Xerox copy of receipt of Rs.50/- paid as registration fee. 
*(The applicant can show the original copy while submitting the application and have it 
certified by EE's office also). 
पृष्ठ १४ पैकी १२ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


परिशिष्ट-२ 
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी/ई-निविदेत भाग घेताना प्रत्येक कामासोबत सादर करावयाचे 
बंधपत्र 
" बंधपत्र " 


pa a म ता ede नी शपथ पत्र लिहून 


देतो की, माझी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता अंतर्गत वर्ग-४ मधील नोंदणीदि. / / पर्यंत 


ग्राह्म आहे. सद्य:स्थितीत मी कोणत्याही शासकीय / निमञासकीय / खाजगी संस्थेत कार्यरत नाही. 


तसेच मी कोणतेही पुढील शिक्षण घेत नसून सदर काम मी स्वतः करणार आहे. 


उपरोक्त बाबतीत असत्यता आढळून आल्यास होणाऱ्या कार्यवाहीस At afaaat: जबाबदार 


राहील. 


असत्यतेमुळे माझी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून नोंदणी रद्द करण्यात आल्यास माझी 


कोणतीही हरकत असणार नाही. 


स्वाक्षरी. 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


AIR निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र. ७०/बांधकाम-२ 


परिशिष्ट-३ 
सुशिक्षित बेरोजगार या संवर्गाअंतर्गत नोंदणीकृत कंत्राटदारांना रु.५.०० लक्ष किंमतीपर्यंतची 
आरक्षित करण्यात आलेली कामे. 


१. वाहतुकीची कामे 


२. नलिका कूप खोदणे 


३. fears स्वरुपाची आर. सी. सी. कामे 


४.पेस्ट कंट्रोळ अथवा जलप्रतिबंधक कामे 


५. हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट आणि पेव्हर फिनिठारची कामे 


6. Work involving Red-Mud Plastic sheets for 
roofing, RCC frames for doors and windows, 
prefabricated beams columns and slabs. 


7. Work involving Acrylic type and fiber glass 
sanitary ware, various types of plywood and 
decorated veneer boards, cast stone wall panels 
and flooring, veneer plaster with mat finish 
boards (wall lining). 


8. R.C.C. work involving fusion bonded epoxy 
coated reinforcing steel bars. 


9. Work involving water proofing materials. 


10.Work involving PVC materials for water 
supply and sanitary work. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


